केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
सहकार, पणन व वद्रोद्योग विभाग, मंत्रालय (खुद्द) 
मध्ये "सहायक शासकीय माहिती अधिकारी", "झासकीय 
माहिती अधिकारी" आणि "अपीलीय प्राधिकारी" नियुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : PAIS -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६- स, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ०२ जुले,२०१८. 


कार्यालयीन आदेश 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील काही अधिका-यांच्या बदल्या मंत्रालयीन अन्य विभागात झालेल्या 
असल्याने व विभागातील अधिका-यांच्या कार्यभारात/पदनामात बदल झाला असल्याने सदर बदलानुसार व केंद्र 
शासनाचा माहितीचा अधिकार कलम ५ (१ व कलम ५ (२) नुसार सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती 
अधिकारी, व प्रथम अपिलीय अधिकारी घोषित करणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भाधीन दिनांक मे,२०१५ चे कार्यालयीन 
आदेश अधिक्रमित करण्यात येत असून,खालील प्रमाणे सुधारित आदेश प्रसृत करण्यात येत आहेत :- 


२. जनतेला माहितीचा अधिकार परिणामकाररित्या प्राप्त होण्यासाठी केंद्र शासनाचा "माहितीचा अधिकार 
अधिनियम, 2004" अन्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील सहायक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती 
अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांचे पदनाम जोडलेल्या प्रपत्र “अ” मध्ये घोषित करण्यात येत आहेत. 


३. एका कार्यासनामध्ये एकापेक्षा धिक सहायक जन माहीती अधिकारी असतील तर ज्या सहायक जन माहीती 
अधिकारी यांच्याशी संबंधित माहिती द्यावयाची असेल त्याने आवश्‍यक ती माहिती राज्य सहायक जन माहिती अधिका- 
यांस तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. अर्जदारास योग्य माहिती समय मर्यादेमध्ये पुरविली न गेल्यास व परिणामी 
जवाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आल्यास संबंधित सहायक जन माहीती अधिकारी आणि संबंधित राज्य सहायक जन 
माहिती अधिका-यांवर जवाबदारी निश्चित करण्यात येईल. सहकार,पणन व वदस्त्रोद्याग (ge) विभागातील राज्य 
सहायक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय प्राधिकारी यांनी केंद्र शासनाचा 
माहितीचा अधिकार अधिनियम संदर्भात वेळोवेळी प्रसृत करण्यात येणारे आदेशा / परिपत्रक इत्यादी यांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 


सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०८१७०३३१२८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, त 


; 
Mai i 
Sudin Gaikwad “ poem ti 


9609003b414273f73, cn=Sudin Gaikwad 
Date: 2018.08.08 17:33:43 +05'30' 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
सोबत : प्रपत्र 'अ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 


३. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः HAI -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६ - स, 


१०, 


99 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


. मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, 

. अ.मु.स (सहकार )/ अ.मु.स (पणन )/सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग.मुंबई 


. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी / कार्यासन अधिकारी, सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग,मुंबई 


.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, THEM संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, (सर्व) मल्होत्रा हाऊस, मुंबई/कोकण भवन, 
नवी मुंबई/पुणे / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / अमरावती / कोल्हापूर/ लातूर. 


विभागीय सहनिबंधक (लेखा परीक्षण), सहकारी संस्था, (सर्व, कोकण भवन, नवी मुंबई/ 


१९. पुणे / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / अमरावती. 


२०. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 


२१. निवड नस्ती . 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः केंमाअ -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६ - स, 


शासन आदेश, क्रमांक : PAS -२०१८/प्र.क्र.४७/६-स, दिनांक ०२ जुलै,२०१८ Blades WIA "st" 


कार्यासन व विषय सहायक जन | राज्य जन माहिती | प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याचे 
माहिती अधिकाऱ्याचे पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 
अधिकाऱ्याचे पदनाम व 
पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 
दूरध्वनी क्रमांक 
१-स 
राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग संस्थांना भागभांडवल । सहायक कक्ष अवर सचिव उप सचिव 
देणे, मास्टर प्लान, जिनिंग प्रेसिंग संस्थेच्या इतर अधिकारी २२०२६८०५ २२०२९३१३ 
बाबी, कापूस पणन महासंघातील कर्मचाऱ्यांच्या | २२०२६८०५ 
आस्थापना विषयक बाबी, सहकारी सूतगिरण्यांना 
कच्चा कापूस खरदी व जिनिंग प्रेसिंग करण्यास 
परवानगी देणेबाबत.कृषी प्रक्रीया संस्था - कृषि 
माळावर आधारित सहकारी प्रक्रीया, उद्योग यांना 
बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी / नोंदणी, 
प्रक्रीया उद्योगांना अर्थसहाय (रेशिम, तेल व कापूस 
वगळून), जिल्हा सहकारी कृषि औद्योगिक संघ, 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाझशी संबंधित सर्व 
बाबी. 


१०-स 
कापूस एकाधिकार योजनेसंबंधीत बाबी, कापूस | सहायक कक्ष अवर सचिव उप सचिव 


पणन महासंघाच्या निवडणूका व इतर आस्थापना अधिकारी २२०२६८०५ २२०२९३१३ 
विषयक प्रकरणे, कापूस उत्पादकांच्या तक्रारी व | २२०२६८०५ 

कोर्ट प्रकरणे, कापूस संकलन केंद्र व कापसाची 

प्रतवारी, कापूस पणन महासंघास निधी उपलब्ध 

करणे. 

११-स 

कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभाराविषयी | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी उप सचिव 
सभापती/उपसभापती, सचिव यांचेविरुध्द तक्रारी, अधिकारी २२८१२२७२३ २२०२९३१३ 
बाजार समित्यांचे विभाजन, नवीन समिती स्थापन | २२८१२२७३ 

करणे, बाजार स्थलांतरविषयीच्या समस्या कृषि 

उत्पन्न बाजार समितीसंबंधातील इतर संकीर्ण बाबी. 

२१-स 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांना कर्ज व। सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी उप सचिव 
व्याजाचे हप्ते देणे, महाफेड व मोसिकॉल या तेल अधिकारी २२८१२२७३ २२०२९३१३ 
महामंडळाच्या कारभाराबाबत, महाराष्ट्र राज्य कृषि| २२८१२२७३ 

पणन मंडळ, म.रा.सह.तेलबिया उत्पादक महासंघ, 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत गोदाम 

बांधणी योजना. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः केंमाअ -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६ - स, 


२४-स 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व ग्राह 
महासंघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
योजनेंतर्गत सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, नागरी 
व ग्रामीण ग्राहक संस्थांना अर्थसहाय्य. 

२-स 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक,पीक कर्ज वाटप व त्याबाबतचे संदर्भ, 
सहकारी पतपुरवठा, SLIC, 8117, SLBC, कृषी 
कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना-२००९, 
छत्रपती शिवाजी महाराज eae सन्मान 
योजना-२०१७, इतर योजना( राज्यातील अल्पमुदत 
सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकाचे सक्ष्मीकरणासाठी अर्थसहायय, 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना भागभांडवली 
अंशदान, deme कमिटीच्या शिफारशीनुसार 
सहकारी बँकांना अर्थसहायय. 

७-स 

नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था, उपसा 
जलसिंचनासंस्था, भूविकास बॅँक, सावकार 
नियंत्रण कायदा विषयक बाबी. 

१५-स 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, 


महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था निवडणूक 
अधिनियम, १९७१ व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर 
सर्व बाबी. 


३-स 

सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात शासकीय हमी 
भागभांडवळ इ.बाबी व उपपदार्थ प्रकल्पाच्या 
मंजुरीबाबत. 


१३-स 
सहकारी साखर कारखान्यांचा कारभार. 


२५-स 
साखर आयुक्तालयाच्या आस्थापना विषयक बाबी 
व सहकारी साखर कारखान्यांना द्यावयाचे अनुदान. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८८५९८४ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८८५९८४ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१३८२६ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८४३५८६ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१३८२६ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८४३५३६ 


अवर सचिव 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२८८५९८४ 


कक्ष अधिकारी 
२२८८५९८४ 


अवर सचिव 
२२८१३८२६ 


कक्ष अधिकारी 
२२८४३५८६ 


कक्ष अधिकारी 
२२८१३८२६ 


कक्ष अधिकारी 
२२८४३५३६ 


उप सचिव 
22028393 


अवर सचिव 
(सह निबंधक व पतसंस्था) 
२२८८५९८४ 


अवर सचिव 
(सह निबंधक व पतसंस्था) 
२२८८५९८४ 


अवर सचिव 
(सह निबंधक व पतसंस्था) 
२२८८५९८४ 


उप सचिव 
२२८४३५८४ 


अवर सचिव 
(सह निबंधक व पतसंस्था) 
२२८८५९८४ 


उप सचिव 
२२८४३५८६ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


१२ 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः HAI -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६ - स, 


२२-स 

सर्वसाधारण सहकारी संस्था व संकिर्ण बाबी, क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांची भाडी, महानगरपालिका कर, देयके, 
प्रवास खर्च आणि वाहन खरेदीबाबत, 
मागासवर्गीयांचा अनुशेष, महिला धोरण. 

प-स 

क्षेत्रीय आस्थापना वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांच्या 
सेवाविषयक बाबी. 


१२-स 

क्षेत्रीय आस्थापना वर्ग-२ चे अधिकारी आणि वर्ग-३ 
व वर्ग-४ चे कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबी, 
जि.डि.सी.ए. परिक्षेबाबत. 

६-स 

विधानमंडळ कामकाज, अधिवेशन कामकाज व 
माहितीचा अधिकार. 


आस्थापना-१ 

विभागातील (ge) अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या 
आस्थापना व सेवाविषयक बाबी, विभागातील 
पदांबाबत. 

आस्थापना-२ 


कार्यालयीन व्यवस्थापन व नोंदणी शाखा,वर्ग - ४ 
कर्मचारी यांचे आस्थापनाविषयक कामे , 
ळेखनसामुग्री. 

रोखशाखा 

विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
इत्यादी बाबी. 


९-स 
औद्योगिक सहकारी संस्थांना भागभांडवल मंजूर 
करणे,सामुदायिक सहाकरी संस्था, सामुदायिक 
ad,  इंडस्ट्रीयळ sec fare 
कॉ.ऑप.सोसायटी, राष्ट्रीय सहाकरी विकास 
निगम, नवी दिल्ली, मजूर सहकारी संस्था, वखार 
महामंडळ, VI कामगार सहकारी संस्था व 
त्यानुषंगाने येणर्‍या सर्व बाबी. 

१४-स 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबी, सहकारी 
संस्थांचे लेखापरीक्षण फी. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९२३५२३४ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९२३२९७८ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३६४२ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३०८७ 


रोख लेखापाल 
२२७९२३८८२३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३११० 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
22024948 


अवर सचिव 
अधिकारी 
२२७९२३५२३४ 


अवर सचिव 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९२३२९७८ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३६४२ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३०८७ 


कक्ष अधिकारी 


२२७९३८८३ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३११० 


कक्ष अधिकारी 
२२०२५१५८५९ 


उप सचिव 
२२८४३५८६ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


उप सचिव 
२२८४४८२३२ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


उप सचिव 


२२८४४८३२ 


उप सचिव 
२२०२५१५८५९ 


उप सचिव 
२२०२५१५८५९ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


२१ 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः HAI -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६ - स, 


१६-स 

लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, 
अंदाज समिती, पंचायत राज समिती इ. 
समित्यांविषयक सर्व बाबी, लेखापरीक्षण 
आक्षेपाबाबतच्या बाबी, शासकीय गुंतवणूक, 
शासकीय कर, करेतर महसूल, aM व कर्जे 
यांच्या थकबाकीच्या वसुलीबाबत माहिती. 


१७-स 

सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभागाशी संबंधीत 
अर्थसंकल्प विषयक बाबी, पंचवार्षिक/वार्षिक 
योजनांविषयक बाबी. 

१८-स 

प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था (विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था), गट सचिवांचे 
वर्गीकरण योजना व गटसचिवांचे प्रश्न, दुष्काळ , 
टंचाई व गारपीट या विषयाच्या अनुषंगाने 
कर्जपुरवठा, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, 
राष्ट्रीय सहाकर विकास निगम, सहकार पुरस्कार, 
पदे पुढे चाळू ठेवणे (चार योजना), इतर योजना 
(डॉ.पंजाबराव देशमुख व्यज सवलत योजना, 
शेतक-यांना अल्पमुदती पीक कर्जपुरवठा 


करण्यासाठी एक टक्का व्य दराने अर्थसाहायय, 
रूपांतरीत कर्जावरील व्याज माफी, अल्पमुदतीच्या 
कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर 


करण्यासाठी, सहकारी पतसंस्थांना कर्जे, 
राज्यातील अल्पमुदत सहाकरी पतसंरचने अंतर्गत 
प्राथमिक कृषि पतपुरवठा, सहाकरी संस्थांचे 
सक्ष्मीकरणासाठी अर्थसहायय, अवेळी पाऊस व 
गारपीट आपादग्रस्त शेतक-यांना कर्जावरील 
व्यजमाफी). 

१९-स 

शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी 
गृहनिर्माण संस्थांना दिलेले कर्ज व व्याज वसुलीचे 
हिशोब. शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अर्थसहाय्य 
पुरविणेबाबत. 

टेक्स-१ (आ) 

कोल्हापूर, सातारा, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, 
रत्नागिरी या जिल्हयातील व विदर्भ विभागातील 
सहकारी सूतगिरण्यांबाबत सर्व कामकाज. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३१०९ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३१०७ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३१०९ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२६७४६२५ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३१०९ 


अवर सचिव 
२२७९३१०७ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३१०९ 


कक्ष अधिकारी 
२२६७४६२५ 


अवर सचिव 
२२८१२२७३ 


उप सचिव 
२२०२५१५८५९ 


उप सचिव 
22024948 


अवर सचिव 
(सह निबंधक व पतसंस्था) 
२२८८५९८४ 


उप सचिव 
२२०२५१६८५९ 


सह सचिव 
22¢30¥30 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः HAI -२०१८ /प्र.क्र. ४७/६ - स, 


टेक्स-१ (बो 

मराठवाडा विभाग व सांगली, सोलापूर, पुणे, जळगाव, 
अहमदनगर, रायगड, सिंधुदूर्ग या जिल्हयांतील 
सहकारीसूतगिरण्यांबाबत सर्व कामकाज, अर्थसंकल्प व 
मंत्रिमंडळ उपसमिती समन्वय, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग 
विषयक बाबी, लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्था. 

रेशीम कक्ष 

रेशीम संबंधातील बाबी. 


टेक्स-२ 

हातमाग, यंत्रमाग, dealer संचालनालयाच्या 
आस्थापना विषयक बाबी, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळाबाबत सर्व बाबी. 


टेक्स-३ 


खाजगी, आजारी व बंद गिरण्यांची प्रकरणे, 
बीआयएफआर प्रकरणे, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग 
महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, 
सहकारी हातमाग महासंघ, पश्चिम महाराष्ट्र 
विणकर मध्यवर्ती सहकारी संस्था इ.विषयक बाबी. 
टेक्स-४ 

महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ व मराठवाडा 
वस्त्रोद्योग महामंडळाविषयक सर्व बाबी. 


टेक्स-५ 
महाराष्ट्र राज्याचे नवीन वस्त्रोच्योग धोरण विषयक 
बाबी. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९२३२७८४ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८४५९१९ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३१०८ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३१०८ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३१०८ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९२३२७८४ 


अवर सचिव 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 


२२८४५९१९ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३१०८ 


कक्ष अधिकारी 


२२७२९२३१०८ 


अवर सचिव 
२२७९३१०८ 


सह सचिव 
२२८२३०४२३० 


उप सचिव 
२२८३०४३० 


सह सचिव 


२२८३१२७६ 


सह सचिव 
२२८३१२७६ 


उप सचिव 


२२८३१२७६ 


उप सचिव 
२२८३१२७६ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


